इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात चार्जिंगच्या 
सुविधा पुरविण्याकरिता नोडल एजन्सी 
नियुक्‍त करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएलडी-२०१८ /प्र.क्र. ४/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई -३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ - भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे क्र. १२/२/२०१८-इव्ही, दि. १४ डिसेंबर, 
२०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना 


इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगच्या सुविधा पुरविण्याबाबत केंद्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे व 
मानके संदर्भाधिन दि. १४ डिसेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये निर्गमित केळी आहेत. सदर मार्गदर्शक 
तत्त्वे व मानके यामधील परिच्छेद १०.२ नुसार प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने त्यांच्या संबंधित 
राज्यासाठी नोडल एजन्सी नियुक्त करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 
चार्जिंगच्या सुविधा पुरविण्याकरिता राज्यात नोडल एजन्सी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात चार्जिंगच्या सुविधा पुरविण्याबाबत केंद्रशासनाच्या 
मार्गदर्शक तत्त्वे व मानकानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीला राज्य 
नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 
2. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०२२११७५०३१००१० असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badg 
ment Of Maha u=Ind 


ashi y 
Energy And Labour Department, postalCode=400032, 
Prashant pears 


5.4. abOcaff4e0f24ac492ed7902d55ccf49e93124a5 
1327133a6da9db8c748, 


Pundalik Badger कय यया ie 


Date: 2019.02.21 17:52:51 +05'30 


(प्र.पुंबडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएलडी-२०१८ /प्र.क्र. ४/ऊर्जा-१ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

४. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सचिव, नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक av, सीजीओ 
कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नवी दिल्ली - ११०००३ 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.अवर सचिव, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, श्रम शक्‍ती भवन, रफी मार्ग, 
नवी दिल्ली - ११०००३ 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या; प्रकाशगड, 
वांद्रे (पू), मुंबई- ५१ 

१२. महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, बेस्ट भवन, बेस्ट 
मार्ग, मुंबई- ४००००५ 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, द टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे हाऊस, २४ होमी मोदी 
स्ट्रिट, मुंबई - ४००००१ 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, देवीदास लेन, 
एस.व्ही.पी. रोड, देवीदास टेलिफोन एक्सचेंज जवळ, बोरीवली (प.), मुंबई-४०००१३ 

१५.मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय 
इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१. 

१६.निवड नस्ती (ऊर्जा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


